वार्षिक योजना सन २०१४-१५ 
पोलीसांच्या कार्यालयीन इमारतींच्या 
बांधकामासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्रशासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. ३३६ (२) / पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :५ जानेवारी२०१५ 


वाचा: 
१) क्रमांक : पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२७-अ / वार्षिक 
योजना / २०१४ - १५ / ०१, दिनांक ४/६/२०१४. 
२) क्रमांक : वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अंदाज २०१४ / प्र. क्र. ११०/ अर्थ-३, दिनांक १/७/२०१४ 
३) क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक : सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. 3३६ (२) / पोल-७, दिनांक : २६ 
नोव्हेंबर, २०१४. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


शासन निर्णय क्रमांक : सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. ३३६ / पोल-७,दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०१४ मधील परिच्छेद ३ ऐवजी खालील प्रमाणे परिच्छेद ३ वाचण्यात यावा:- 

३. यासाठी होणारा खर्च " मागणी क्र. बी -१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 
खर्च (00) Coo इतर खर्च (००) (११, पोलीस विभागासाठी कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामाकरीता 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळास अनुदान ( ४०७० ०२११) ( योजनांतर्गत ), ५३ 
मोठी बांधकामे " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१४-१५ वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या ७/॥/५/.॥॥॥8/99॥॥०.9०५.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१०५१६११०५८४२९असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Chitra 
C h itra Shahaji Patodekar 
DN: CN = Chitra Shahaji 
Patodekar, C = IN, S= 


Shahaji  waapasutaao- 
Patodekar 


MAHARASHTRA, OU = 


Date: 2015.01.07 15:06:32 
+05'30 


चित्रा पाटोदेकर 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. पोलीसमहासंचालक, महाराष्ट्रराज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सीआरपी - ०९१३ / प्र. क्र. ३३६ (२) / पोल-७, 


२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या, 
वरळी, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


४. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


५. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 


६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 
९. गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (पोल-७). 


पृष्ठरपैकी२ 


